सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व 
सोयाबीन उत्पादक शोतक-यांना अर्थसहाय्य 
देण्याकरिता उर्वरित रु.१५९३.९९ कोटी निधी 
सन २०२४-२५ मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२४/प्र.क्र.६२/४ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.विकृयो-२१२२/प्र.क्र.३९/ vs, दि.१२ मे, 2022 
२) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि.२४ जुले, २०२४ ची टिप्पणी 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/४अ, दि.२९ जुले, २०२४ 
४) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.पूरक-२०२४/प्र.क्र.७९/अर्थ-३, दि.२९ जुले, २०२४ 
५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/४अओ, दि.३० ऑगस्ट, २०२४ 
६) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.पूरक-२०२४/प्र.क्र.६२/४अओ, दि.०३ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी 
क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५००० 
(२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यात यावे. यासाठी कापूस उत्पादक शेतक-यांसाठी रु.१५४८.३४ कोटी 
व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठी रु.२६४६.३४ कोटी असा एकूण रु.४१९४.६८ कोटी खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ अन्वये दि.२९ जुले, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आलेला आहे. 


सन 2023 च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता 
जुले, २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सन २०२४-२५ मध्ये रु.४१९४.६८ कोटी इतका निधी पुरवणी 
मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. वित्त विभागाने मंजूर पुरवणी मागणीच्या ६०% च्या मर्यादेत 
रु.२५१६.८० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली होती. त्यास अनुसरुन रु.२५१६.८० कोटी 
निधी दि.०३ सप्टेंबर, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. वित्त विभागाने उर्वरित निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 


१. सन २०२३च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता 
रु.१५९३.९९ कोटी (रुपये एक हजार Waal त्र्याण्णव कोटी नव्याण्णव लाख फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये 
आयुक्‍त (कृषि) पुणे, यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार, सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक 
शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता उपरोक्‍त निधी पुढील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२४/प्र.क्र.६२/४ अ 


मागणी क्र.डी-३ 


२४०१-पीक संवर्धन 

(०३) (०१)-कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी 
विकासासाठी विशेष कृती योजना 

२४०१8४१९ 

३३, अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत उपरोक्त निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय स्तर आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे | आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग संदर्भीय शासन निर्णयान्वये मान्य 
केल्यानुसार पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अथर्सहाय्याकरिताच विहित पद्धतीने करण्यात यावा. 

५. जसजसेपात्र शेतकरी उपलब्ध होतील तसतसा हा निधी टप्प्याटप्प्याने कोषागारातून आहरित करावा 
जेणेकरून अकारण निधी कोषागाराबाहेर राहणार नाही. 


६. संदर्भ क्र. ६ येथील दि.०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीचा विनियोग 
विचारात घेवूनच आवऱ्यकतेनुसार या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे आहरण 
करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 
9. निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 
टॅ. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०५/२०२४/व्यय-१, दि.१२ सप्टेंबर, 
२०२४ नुसार प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९१३१५३४४१७८०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

MAHENDRA र कले 


2.5.4.20=9847 eac29efa7aa62661b 16d 1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8d49 
8d0797965898, postalCod: Mi 


2, st= 
serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46B 
AAGEAQBSBD1F47C2642, -MAHENDRA SOPAN GHADGE 


ite: 2024.09.13 15:36:45 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२४/प्र.क्र.६२/४ अ 


. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क सचालनालय, मुंबई 

१४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

१७. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

१८. कुलगुरू (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ/डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ/ महात्मा 
फुले कृषि विद्यापीठ) 

१९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२०. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२१. कृषि सहसंचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२२. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

२३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२५. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२६. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२७. वित्त विभाग, व्यय १/अर्थसंकल्प १३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२८.नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय मुंबई - ३२ 

२९. निवड नस्ती (कार्यासन-४-ओ) 


eon 6 & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


